श्री. चंदु बाबुलाल मांगले यांना मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार न्या. कालेलकर करारानुसार पुर्वलक्षी 
प्रभावाने रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- काव्याआ-६६२१/प्र.क्र.४६/आस्था-१० 
बांधकाम भवन,२५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २३ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा:- ग्राम विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ०३/११/२०२१ 

श्री. चंदु बाबुलाल मांगले यांना मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्या. कालेलकर 
करारानुसार पुर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात 
शासन निर्णय दिनांक 03 नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


०२. रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद - वर्धा 
येथील कर्मचाऱ्याचे नाव वरील झासन निर्णयामध्ये " श्री. चंदू बाबुलाल मांगळे" ऐवजी 
" श्री. चंदू बबनलाल मंगले " असे वाचावे. 


तसेच सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील स्तंभ क्र.३- आस्थापनेचा प्रकार 
खालील " रोजंदार मजूर " ऐवजी "रोजंदारी" तसेच स्तंभ क्र.४- नेमणूकीचे पद खालील " 
लिपीक" या ऐवजी "रोजंदार मजूर " असे वाचावे. 


०३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्राच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा २०२१११२३१५२१३१७२२० संकेताक 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


न्न Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 
a Vi n fa DN: ल्या, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural 
Develo} tment, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
ee 2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454099d86f4055bb93d2 
| S hwa [| G | [। 941d289397e25bfdbdae6b, cn=Ravindra Ishwar Giri 
Date: 2021.11.23 15:23:33 +05'30° 
(र. ई .गिरी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

२) मा.राज्यमंत्री , (ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

३) अ. मु. स. , ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ ASE पथ, फोर्ट , मुंबई Yoo ००१, 
) 
) 


४) अ.मु.स. , वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
५) अ.मु.स. , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः काव्याआ-६६२१/प्र.क्र.४६/आस्था-१० 


६) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ मुंबई/ महाराष्ट्र-२,नागपूर, 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, वर्धा 

९) मुख्य लेखा वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 

१०) वित्त विभाग (व्यय-१५) मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

११) निवड नस्ती,कार्यासन आस्था-१०, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 


RK 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


